Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २ ] 


सोमवार , जानेवारी ७ , २०१९ / पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २५ , 

किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र .३. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०१६ / प्र.क्र . ०७/ का -६, दिनांक ७ मे , २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे “ सदर 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १०( १) अन्वये मुख्याधिकारी नगर परिषद सिंदखेडराजा यांच्या प्रस्तावानुसार निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे सिंदखेडराजा नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा क्रमांक ३२४५- नविशा- कक्ष -४-२०१८ , दिनांक १२ डिसेंबर, २०१८ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १०, पोट-कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणेसिंदखेडराजा नगरपालिका 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन , अमरावती यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक जा . क्र .विआअ( नपाप्र ) अका- कावि -०४-१९ , दिनांक ०४-०१-२०१९ 
अन्वये सिंदखेडराजा नगर पालिकेच्या प्रभाग रचनेस मान्यता दिलेली असल्यामुळे मी , जिल्हाधिकारी बुलडाणा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट 
कलम १ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक ३० - नविशा- प्रभाग रचना - कक्ष- २-२०१९ . - 


दिनांक २२ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम ९ पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये, प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती यांनी क्रमांक नपाप्र - अका- कावि ३०१-२०१८ , 
ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशान्वयेसिंदखेडराजा नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती , 
अ .-एक - अ -१ ( २९ ३५ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


१७ 


00 


० ९ 


०० 


०४ 


केलेल्या जागा .] 


अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०३ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

०५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २)( अ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०२ 
( ब) अनुसूचित जमाती 
क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

०३ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक (३ ) समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४ ) समोरील नमूद 
२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक -रानिआ -नप -२०१६-प्र.क्र .०७- का -६ , दिनांक ०७ मे 
२०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १०,पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी बुलडाणा, याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचीत जाती , अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाचे प्रभागाची जागा 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती, किती 
क्रमांक 

एकूण 

क्रमांक (Description of boundary of the Ward ) जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
(Ward असल्यास लोकसंख्या , 

( Seat ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 

जसे अनु. जाती/ अनु . जमाती / 
No.) (Name of अनुसूचित No.) 

नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग 
the ward, जातीची 

व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती/ 
if any) लोकसंख्या , 

अनसूचित जमाती/ नागरिकांच्या 
अनुसूचित 

मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 
जमातीची 

धरून ) 
लोकसंख्या . 

Reservation Category 
SC , ST, BCC , (Women 
in SC , ST, BCC 

Category ) 


प्रभाग 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१ - अ 


स्थळ : 


एकूण-१८०२ 
अ.जा.- ४३ ९ 


( ५ ) 
ग्रामीण रुग्णालय , सब स्टेशन , आलापुर , छोटा 
राजवाडा, राज पेट्रोल पंप, तायडे पेट्रोल पंप. 


( ६ ) 
१- अ- अनुसूचित जाती 

( महिला) 
१ - ब - सर्वसाधारण 


१ - ब 


अ . जमा . - ९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ /पौष १७, शके १९ ४० 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 
न . प हद्दी वरील स . नं . ११० पासुन पुर्वेकडे 
न . प . हद्दीने मेहकर स्टेट हायवे पर्यंत स . नं . 


( ६ ) 


उत्तर : 


१३३ . 


पूर्व 


मेहकर हायवे वरील न . प . हद्दीने स . नं . १३३ 
पासून 

दक्षिणेकडे न . प . हद्दीवरील स . नं . २३३ 
च्या दक्षिणेकडील बांधा पर्यंत . 


दक्षिण : 


न . प . हद्दीवरील स. नं . २३३ च्या बांध्याचे पश्चिमेकडे 
कच्या रस्त्याने पुढे स . नं . १५८ च्या दक्षिण बांधाने 
व पुढे कच्या रस्त्याने मोठा राजवाड्या कडील 


पुला पर्यंत . 


नाल्याने न . प . 


पश्चिम : - मोठ्या राजवाड्यातील पुला पासुन डांबर रोडने व 

पुढे चर्च समोरील रस्त्याने पश्चिमेकडे वळून वसंत 
मेहेत्रे यांच्या घरा समोरून पुढे उत्तरेकडे भिकाजी 
जाधव यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे भानुदास 
ठाकरे यांच्या घरा समोरून पुढे उत्तरेकडे चौधरी 
यांच्या घरा पर्यंत व पुढे सिमेंट रस्त्यापर्यंत उत्तरेकडे 
उमाजी ठाकरे यांच्या घरा पर्यंत व पुढे मोठ्या 
कार्यालयाच्या बाजुच्या पुला 

पर्यंत 
व पुढे दे. राजा रोडने आसोला रोड पर्यंत व पुढे 
उत्तरेकडे असोला रोडने न . प . हद्दीच्या स . नं . 

११० पर्यंत . 
स्थळ : तायडे गल्ली , त्रिगुणी मारोती मंदीर , जामवाडा , २- अ- सर्वसाधारण (महिला ) 
देशमुख वाडा . 

२- ब - सर्वसाधारण 
त्रिगुणी गल्ली रोडवरील आबाजी ठाकरे यांच्या 
घरापर्यंत पुढेत्रिगुणी गल्ली रोडने पुर्वेकडेत्रिगुणी 
मारोती मंदीरापर्यंत व पुढे मधुकर ठाकरे यांच्या 
घरापर्यंत . 


२ 


एकूण-१८५३ 


२ - अ 


. 


अ . जा . - ८ 


२ - ब 


अ . जमा.- ९ 


उत्तर : 


पूर्व : 


: 


दक्षिण : 


पश्चिम 


: 


मधुकर ठाकरे यांच्या घरापासून बाजुच्या सिमेंट 
रोडने दक्षिणेकडे चर्च रोडवरील मेहेत्रे यांच्या खुल्या 
जागेच्या कोप - यापर्यंत . 
मेहेत्रे यांच्या खुल्या जागेच्या कोप -यापासून माणिक 
चौककडे जाणा- या रोडने पश्चिमेकडे राजमाने यांच्या 
घरापर्यंत . 
राजमाने यांच्या घरापासुन 

उत्तरेकडे जामवाड्या 
समोरून त्रिगुणी गल्ली रोडवरील आबाजी ठाकरे 
यांच्या घरापर्यंत . 
जिजामाता राजवाडा , न. प. कार्यालय , कुहिरे गल्ली ३- अ -नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
कासार वाडा , बँक ऑफ महाराष्ट्र . 

( महिला ) 
मेहकर रोडवरील खंडु मेहेत्रे यांच्या दुकानापासुन 

३- ब - सर्वसाधारण 
पुर्वेकडे न. प. कार्यालयाच्या बाजुच्या ओढ्यावरील 
पुलापर्यंत व पुढे ओढ्याने उमाजी ठाकरे यांच्या 
घरापर्यंत . 


एकूण-१९ ५६ 


w 


३ - अ 


स्थळ 


अ . जा .- ६६ 


३ - ब 


अ . जमा . - ० 


उत्तर : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


पूर्व 


: 


उमाजी ठाकरे यांच्या घरापासुन दक्षिणेकडे सिमेंट 
रोडने अंबादास ठाकरे यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण : 


अंबादास ठाकरे यांच्या 

घरापासुन 

सिमेंट रोडने 
दक्षिणेकडे दिलीप चौधरी यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
चक्की समोरुन दक्षिणेकडे विश्वनाथ मेहेत्रे यांच्या 
घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे प्रभाकर मेहेत्रे यांच्या 
घरापासुन दक्षिणेकडे जाणा- या सिमेंट रोडने सानप 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे बालाजी गल्ली रोडवरील 
देशपांडे यांच्या घरापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे दत्तात्रय 
गाणार यांच्या घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे सिमेंट 
रस्त्याने व पुढे पाऊलवाट गल्लीने व पुढे सिमेंट 
रस्त्याने सलाउद्दीन यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम 


: 


सलाउद्दीन यांच्या घरापासुन सोमवार पेठ रोडने 
बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या कोप -यापर्यंत व पुढेबँक 

ऑफ महाराष्ट्र समोरील रोडने नटराज हॉटेल पर्यंत 
व पुढे दक्षिणेकडेबालाजी गल्ली रोडवरील खडकपुरा 
पंचकमिटीच्या समोरील जागेच्या ( अलाव ) 
कोप- यापर्यंत व पुढे पुर्वेकडे राजवाडाच्या समोरील 
चौकापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे मेहकर हायवे वरील 
खंडु मेहेत्रे यांच्या दुकानापर्यंत . 
विश्राम शिक्षक कॉलनी, पंचायत समिती परिसर, ४ - अ -नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
धनगर वाडा, बस स्थानक , कारंजा मारोती मंदीर , ४-ब- सर्वसाधारण ( महिला) 
न . प . प्राथमिक शाळा . 


४ 


४ - अ 


स्थळ : 


गृह , 


एकूण-१७४३ 
अ.जा.- २४ ९ 


४ - ब 


जमा . - ४ 


उत्तर : 


न . प . हद्दीवरील स . नं . ६४ पासुन न . प . हद्दीने 
उत्तर व पुर्वेकडे न . प. हद्दीवरील स . नं . अ ११० 


पर्यंत . 


पूर्व : 


न . प . हद्दीवरील स . न . ११० पासुन असोला 
रोडने दक्षिणेकडे मेहकर रोडपर्यंत व पुढे मेहकर 
रोडने पुर्वेकडे अवचार यांच्या दुकानापर्यंत व पुढे 
अवचार यांच्या दुकानापासुन दक्षिणेकडे नवनाथ टि 
स्टॉल बाजुच्या रोडपर्यंत . 


दक्षिण 


: 


पश्चिम : 


नवनाथ टी स्टॉल यांच्या दक्षिणेकडील कुहिरे गल्ली 
रोडने मेहेत्रे टेलर शॉप यांच्या दुकानापर्यंत . 
बालाजी गल्ली रोडवरील मेहेत्रे ट्रेलर शॉप दुकाना 
पासुन पुढेबँक ऑफ महाराष्ट्रकडे जाणा- या रोडपर्यंत 
व पुढे बँक ऑफ महाराष्ट्र समोरुन पश्चिमेकडे 
झिने गल्ली रोडने बचत भवन कडे जाणा- या रोडपर्यंत 
व पुढे दे. राजा रोड पर्यंत व पुढे गोस्पाकबाबा 
दर्गा गेटने कच्च्या रोडने पश्चिमेकडे न . प. हद्दीवरील 
स . नं .६४ पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७ , २०१९ / पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


प्रभाग क्र .५ 


५ - अ 


स्थळ : 


एकूण-२११४ 
अ . जा .- ४३६ 


५ - ब 


तहसील कार्यालय , पटवारी कॉलनी, स्टेट बँक ५- अ -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ऑफ इंडिया , काळा कोट , फुकटपुरा , श्री . राम ५- ब -सर्वसाधारण ( महिला ) 
कृषि सेवा केंद्र , जिल्हा केंद्रीय बँक , रंगमहाल . 


अ . जमा . - १ ९ 


उत्तर : 


न . प. हद्दीवरील स . नं . ६४ पासून कच्च्या रस्त्याने 
गोस्पाकबाब दर्गा गेटपर्यंत व पुढे मेहकर रोडने 
तहसील कार्यालयाच्या कोप -यापर्यंत . 


पूर्व 


: 


तहसील कार्यालयाच्या कोप -यापासून बचत भवन 
रोडने दक्षिणेकडे फकीर शाह यांच्या घरापर्यंत व 
पुढे पूर्वेकडे श्रीराम कृषी सेवा केंद्रापर्यंत व पुढे 
सोमवार पेठ रोडने पांडुरंग अप्पा महिमाने यांच्या 
घरापर्यंत . 


दक्षिण 


: 


पांडुरंगअप्पा महिमाने यांच्या घरापासून 

पश्चिमेकडे 
रामेश्वर मंदीरकडे जाणा - या रोडपर्यंत व पुढे 
रंगमहालाच्या दक्षिणेकडील भिंतीने पश्चिमेकडे 
ओढ्यापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे स . नं . ४५ च्या 
पश्चिम बांधाने व ४३ च्या पश्चिम बांधाने जालना 
रोडपर्यंत . 


पश्चिम 


: 


जालना रोडने दक्षिणेकडे स . नं . ३७/ ३८ / ३९ च्या 
दक्षिण बांधाने व पुढे पश्चिमेकडे न . प.हद्दीच्या 
स . नं . ३१ पर्यंत व पुढे न. प. हद्दीवरील स . नं . 
६४ पर्यंत . 


प्रभाग क्र .६ 


६ - अ 


स्थळ : 


एकूण-२०६२ 
अ . जा .- ५८ 


६ - ब 


सावकार वाडा , जैन मंदीर, कोंडवाडा परिसर , ६- अ-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
जामा मस्जीद , डाहीरा मस्जीद , राजपुत गल्ली, ( महिला ) 
मोठा गणपती मंदीर, बालाजी मंदीर, आदर्श शाळा . ६- ब- सर्वसाधारण 


अ . जमा .- २५ 


उत्तर : 


श्रीराम वानखेडे यांच्या घरापासून सिमेंटरोडने 
सोमवार पेठ रोडपर्यंत व पुढे ग्रामीण बँकेच्या बाजूच्या 
खुले मारोती मंदीर जागेपासूनपूर्वेकडेसिमेंट रस्त्याने 
व पुढे कच्च्या पाऊल वाटेने व पुढे सिमेंट रस्त्याने 
व बालाजी गल्ली रोडवरील गावंडे वायरमन यांच्या 
घरापर्यंत व पुढे गावंडे वायरमन यांच्या घरापासून 
दक्षिणेकडेविठ्ठल रुखमाई मंदीरापर्यंत व पुढे सिमेंट 
रोडने पूर्वेकडे उगले यांच्या घरासमोरुन पुढे 
उत्तरेकडे रामभाऊ चौधरी यांच्या घराच्या बाजूच्या 
सिमेंट रोडने पूर्वेकडे प्रभाकर मेहेत्रे यांच्या घरापर्यंत . 


अ.-एक - अ -२ ( २ ९ ३५ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/पौष १७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


पूर्व : 


: 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 
प्रभाकर मेहेत्रे यांच्या घरापासून दक्षिणेकडे व पुढे 
डाहीरा मस्जीदकडे जाणा- या रोडने पश्चिमेकडे जामा 
मस्जीद जवळील सिमेंटरोडपर्यंत व पुढे त्याच सिमेंट 
रोडने व पुढे पूर्वेकडे दुडकेकर यांच्या घरापर्यंत व 
पुढे दक्षिणेकडेनागपूर डाकलाईन रोडवरील गजानन 
कंगले यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण 


: 


नागपूर डाक लाईन रोडवरील कंगले यांच्या घरापासून 
मोतीतलाव रोडवरील नाल्याच्या सिमेंट रपट्यापर्यंत . 


पश्चिम 


मोतीतलाव रोडवरील नाल्याच्या सिमेंट रपट्यापासून 
उत्तरेकडे ओढ्याने रामेश्वर मंदीर रोडवरील पुलापर्यंत 
व पुढे ओढ्याने रंगमहालाच्या पश्चिमेकडील 
कोप- यापर्यंत व रंगमहालच्या भिंतीने पूर्वदिशेने 
बचत भवनकडे जाणा- या रोडपर्यंत व पुढे उत्तरेकडे 
श्रीराम वानखेडे यांच्या घरापर्यंत . 


प्रभाग क्र .७ 


एकूण-१९ ६१ 


७ - अ 


स्थळ : 


अ.जा.- ५४८ 


७ - ब 


वैदुवाडी, लखोजीराव जाधव यांची समाधी, रामेश्वर ७- अ- अनुसूचित जाती (महिला ) 
मंदीर, जिजामाता नगर, फलोत्पादन , साबळे गल्ली , ७- ब- सर्वसाधारण 
बुरुज वाडी, मोठा महादेव . 


अ . जमा .- २ ९ 


उत्तर : 


न . प . हद्दीवरील स . नं . ३१ पासून पूर्वेकडे स . नं . 
३७/ ३८ / ३९ वरील जालना रोडपर्यंत जालना रोड 
ते उत्तरेकडे जालना रोडवरील स . नं . ४३ च्या 
दक्षिण बांधापर्यंत व पुढे ४३ च्या दक्षिण बांधाने व 
४५ च्या दक्षिण बांधाने व पुढे ४८ च्या दक्षिण 
बांधाने व पुढे दक्षिणेकडे रंगमहालाच्या पश्चिमेकडील 
ओढ्यापर्यंत . 


पूर्व 


रंगमहालाच्या पश्चिमेकडील ओढ्यापासून पुढे 
ओढ्याने रामेश्वर मंदीरासमोरील पुलापर्यंत व पुढे 
ओढ्याने मोतीतलाव रोडवरील सिमेंट रपट्यापर्यंत 
व पुढे नागपूर डाकलाईन रोडने कैलास व्यवहारे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे सिमेंट रोडने 
स . नं . ३१ च्या पश्चिम बांधापर्यंत व पश्चिम बांधाने 
पुढे स . नं . ३५६/३५७ च्या ३३ ९/ ३३८ / ३३५ 
च्या पश्चिम बांधाने व पुढे न . प . हद्दीवरील 
स . नं . ३२८ पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७ , २०१९ / पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 
न . प . हद्दीवरील स . नं . ३२८ पासून न . प. हद्दीने 
स . नं .२१ पर्यंत 


दक्षिण : 


पश्चिम 


: 


स . नं . २१ पासून न . प . हद्दीवरील स . नं . ३१ 


पर्यंत . 


प्रभाग क्र .८ 


८ - अ 


स्थळ : 


एकूण-२ ९ ४३ 
अ . जा .- ६७८ 


८ - ब 


अ . जमा .- ११ 


८ - क 


उत्तर : 


चर्च, मोठा राजवाडा , सुतार टेकडी, खुरपे यांचा ८- अ - अनुसूचित जाती 
वाडा, बरडे गल्ली. 

८ - ब - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग ( महिला ) 

८ - क - सर्वसाधारण ( महिला ) 
लंके यांच्या घरापासून 

मानीक चौक रोडने पूर्वेकडे 
व खेकाळे गल्ली रोडने उत्तरेकडे चौधरी यांच्या 
दुकानापासून पूर्वेकडे बाळाजी मेहेत्रे यांच्या घरापर्यंत 
व पुढे दक्षिण दिशेने मानीक चौक रोडपर्यंत व पुढे 
पूर्वेकडे काझी गल्ली रोडने चर्च समोरील रोडपर्यंत . 


पूर्व 


चर्च समोरुन जाणा- या रोडपासून व दक्षिणेकडे 
उत्तम बाजीराव जाधव यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
नागपूर डाक लाईन रोडवरील पुलापासून स . नं . 
३४४ च्या उत्तर बांधाने पूर्वेकडे स . नं . २६६ च्या 
उत्तर बांधाने पुढे कच्च्या पाऊलवाट रस्त्याने 
न . प . हद्दीच्या स . नं .२३३ पर्यंत . 


दक्षिण : 


न . प . हद्दीवरील स . नं . २३३ पर्यंत न . प . हद्दीने 
स . नं .३२८ पर्यंत . 


पश्चिम 


: 


न . प . हद्दीने स . नं . ३२८ पासून उत्तरेकडे शेत , 
स . नं . ३६१ च्या पश्चिम बांधाने उत्तरेकडे सिमेंट 
रोडपर्यंत व पुढे उत्तरेकडे नागपूर डाक लाईन 
रोडपर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे आनंदराव आढाव यांच्या 
घराच्या बाजूच्या सिमेंट रोडने पुढे दुडकेकर यांच्या 
घराच्या बाजूच्या उत्तरेकडील सिमेंट रोडने उत्तर 
दिशेला मानीक चौक रोडवरील लंके यांच्या घरापर्यंत . 


बुलडाणा : 
दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७ , शके 


१ ९ ४० 


HTT 9-31 ( 37841.) (37.89.g.), 7.31.27. 37.55.8 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC .-NP2016 - P.K.07 -KA- 06 , dated 7 May, 2016 of the 
State Election Commissioner,Maharashtra , the Chief Officer of the MunicipalCouncil Sindkhedraja , proposes to make 
the following draft order under sub- section ( 1) (5 ) Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the the Sindkhedraja 
Municipal Council, the number and the extent of the wards into which the said Municipal Area shall be divided and 
to specify the wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women 
(including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens), as the case 
may be, as shown in the Schedule to the Draft Order bearing No. 3245 -UDB -Desk -4-2018 , dated 12 December 2018 
was published as required by the proviso to sub - section ( 1) of Section 10 ofthe Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 for information to the residents of the Sindkhedraja Municipal 
Council. After carefully considering the objections received in respect of the said draft, the Divisional Commissioner 
and Regional Director, Municipal Administration , Amravati accorded their sanctions to the Draft Order of Sindkhedraja 
MunicipalCouncilby an Order No. VAA -PSNP -AK -KAVI-4-2019 , dated 04-01-2019 . Therefore, I, Collector of Buldana 
District in exercise of the powers conferred on me by sub -section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make the 
following Order Namely . 


ORDER 


No. 30 -UDB -Desk -4-2019. 


WHEREAS , the Regional Director and Divisional Commissioner, Amravati, by his Order No. RDMA- AK - 301-2018 , 
dated 22nd October, 2018 issued under sub -section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) has fixed for the Sindkhedraja Municipal Council the 
number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ), as shown below - 


(1 ) The Number of Councillors to be elected 


17 


( 2) 


The Number of seats to be reserved 


( a ) for the Scheduled Castes 


03 


(b ) for the Scheduled Tribes 


00 


( c ) for the Backward Class of Citizens 


05 


( 3) 


09 


The totalNumber of seats to be reserved for Women 
(including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens) 


( 4 ) 


Out of seats at Serial Number (3 ) the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at Serial Number ( 2) (a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 


(a ) for the Scheduled Castes 


02 


( b ) for the Scheduled Tribes 


00 


03 


(5 ) 


(c ) for the Backward Class of Citizens 
Number of seats reserved for Women as General Category 
[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 
Serial Number (4)] 


04 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ /पौष १७, शके १ ९ ४० 


S 


Now , Therefore , in exercise of the power conferred on me by Order SEC -NP - 2016 - P.K.07-KA -6 , dated 7th May 
2016 , of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), I, Nirupama Dange , the 
Collector of Buldana District hereby fixed the Number and extent of the wards into which the said Municipal area shall 
be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as the case may be , as shown in the Schedule . 


This order shall take effect for the purpose of the nextGeneral Elections held immediately following the date of 
this Order. 


SCHEDULE 


Ward Name of 
No. Ward the 

No. (if any ) 


Total Population 

SC & ST 


Seat 
No. 


Description of Boundary of 

the Ward 
(North , East, South & West ) 


Reservation Category , 
SC , ST, BCC , Women in 
SC , ST, BCC Category 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


Ward 
No. 


Total- 1802 
S.C. - 439 , 
S.T. - 95 . 


1 - A Scheduled Caste 

(Women ). 
1 - B General. 


1 


1 - A Location . - Gramin Hospital, sub - staion , 
1 - B 

Aalapur, Chota Rajwada, Raj Petrol 

pump, Tayade Petrolpump. 
North . — From Sr. No. 110 of Municipal Council 

limit direction to East upto Mehkar 

Highway at M.C. limit , Sr. No. 133 . 
East.- From Sr. No. 133 at M.C. limit at 

Mehkar Highway direction to South 

by the M.C. limit upto Sr. No. 233 . 
South . — From Sr. No. 233 of M.C. limit direc 

tion to West going forward to along 
Sr. No. 158 direction to South then 

upto Motha Rajwada near Bridge . 
West. — From Motha Rajwada near Bridge 

to going forward to direction 
West of Church Road infront of 
Vasant Menetre House to the 
direction to North upto Bhikaji Jadhav s 
House and then direction to West from 
infront of Bhanudas Thakre s House 
direction to West upto Ambadas 
Thakare s House and then by Cement 
Road to direction of North upto Umaji 
Thakre s House and then by upto large 
drain direction to Bridge along M.C. 
Office at Mehkar Highway and then 
direction to West upto Asola Road 
then direction to North by the Asola 

Road upto M.C. limit’s Sr. 110 . 
2 -A Location . — TayadeGalli, TrigoniMarotiMandir, 
2 - B 

Jamwada , Deshmukhwada . 
North . — From Aabaji Thakre s House at Trigoni 

Galli Road direction to East upto 
TrigoniMaroti Mandir and then upto 
Madhukar Thakare s House . 


Ward 
No. 
2 


Total- 1853 
S.C. - 8 . 
S.T. - 9 . 


2 - A General (Women ). 
2 - B General. 


East.— From Madhukar Thakare s House side 

Cement Road direction to South upto 
Mehetre s open space corner at 
Church Road . 


34. -546-34-3 (3834 ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
South.From Mehtre s open space corner by 

Manik Chauk Road direction to West 
upto Rajmane s House . 


West.- From Rajmane s House direction to 

North infrontof Jamwada Road then 
direction to North upto Trigoni Galli 
Road Aabaji Thakare s House. 


Ward 
No. 
3 


Total - 1956 
S.C.- 66 , 
S.T.-O. 


3 - A Location . — Jijamata Rajwada , M.C. Office , 3 -A Backward Class of 
3 - B 

Kuhire Galli, Kasarwada , Bank of Citizens (Women ) . 
Maharashtra . 

3 - B General. 


North . — From Khandu Menetre s Shop by 

Mehkar Highway direction to East 
upto Bridge near Municipal Council 
Office and then upto Bridge and then 
direction to East by large direction 
upto Umaji Thakare s House . 


East.- From Umaji Thakare s House direc 

tion to South by Cement Road upto 
Ambadas Thakare s House . 


South . — From Ambadas Thakare s House by 

Rajwada Road direction to West upto 
Dilip Chaudhari and then direction to 
South upto Vishwanath Mehetre s 
House and then direction to West 
from Prabhakar Mehetre s House 
direction upto Sanap s House and 
then upto Balaji Galli Road and then 
direction to North upto Ganar s House 
and then by Cement Road and 
Paulwat and then upto Salauddin s 
House . 


West.- From Salauddin s House by 

Somwarpeth Road direction to North 
and then by Road upto Bank of 
Maharashtra and then upto Nataraj 
Hotel and then direction to West by 
Balaji Galli Road upto Khadakpura 
Panch Committee open space and 
then direction to East upto Rajwada 
Chouk and then direction to North 
upto Khundu Menetre s House . 


Ward 
No. 
4 . 


Total- 1743 
S.C. - 249 , 
S.T. - 4 . 


4 -A Location. — Rest House , Teacher Colony , 
4 - B 

Panchayat Samiti, Dhangarwada , 
Bus Stand , Karanja Maroti Mandir, 
N.P. Primary School. 


4 - A Backward Class of 

Citizens. 
4 -B General (Women ). 


North . — From S. No.64 of Municipal Council 

limits then direction to South - East by 
MunicipalCouncil upto Sr. No. 110 of 
Municipal Council limits . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


99 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East.- From S. No. 110 of Municipal Council 

limits direction to South by Asola 
Road upto Mehkar Highway and then 
by Mehkar Road direction to East 
upto Awchar s Shop and then Awchar 
Shop direction to South upto Nawnath 
Tea Stall side Road . 


South . – From Navnath Tea Stall by Kuhire 

Galli Road direction to West upto 
Mehetre Tailor Shop . 


West.- From Mehetre Tailor Shop at Balaji 

Gaglli Road and then direction to 
Madina Masjid and then direction to 
North infront ofBank ofMaharashtra 
and then direction to West by Zine 
Galli upto Bachat Bhavan Road upto 
D. Raja Highway and then by 
Highway Road direction to West upto 
Gospak Baba Darga gate and then 
direction to West by Raw Road upto 
M.C. limit Sr. No. 64 . 


Ward 
No. 
5 


Total- 2114 
S.C. - 436 , 
S.T. - 19 . 


5 - A Location. — Tahsil Office, Patwari Colony, State 
5 - B 

Bank of India , Kala Kot Fukatpura , 
Shriram Krushi Sewa Kendra , BDC 
Bank , Rangmahal. 


5 - A Backward Class of 

Citizens. 
5 - B General (Women ). 


North . – From S. No. 64 of Municipal Council 

limit by Raw Road upto Gospak Baba 
Darga gate and then upto byMehkar 
Road upto TahsilOffice Corner. 


East. From Tahsil Office Corner direction to 

South by Bachat Bhavan Road upto 
Fakir Shah House and then direction 
to East upto Shriram KrushiKendra 
and then by Somwar Peth Road upto 
Pandurang Mahimane s House . 


South.— From Pandurang Mahimane s House 

direction to West upto Road going to 
Rameshwar Mandir Road and then 
direction to West along Rangmahal s 
South side Wall upto drain and then 
direction to West S. No. 46 , 43 , 45 
to direction to west upto Jalna Road . 


West- From S. No. 43 by Jalna Road 

direction to South S. No. 37 , 38 , 39 
and then direction to West upto 
S. No. of 31 and then direction to 
North upto S.No. 64 of M.C. limits . 


Ward 
No. 
6 


Total- 2062 
S.C.- 58 , 
S.T. - 25 . 


6 - A Location . - Sawkar Wada, Jain Mandir , 6 - A Backward Class of 
6 - B 

Kondwada Jama Masjid , Dahira Citizens (Women ). 
Masjid , Rajput Galli, Motha Ganpati 6 -B General. 
Mandir, BalajiMandir,Aadarsh School. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ /पौष १७, शके १ ९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


North.- From Shriram Wankhede s House by 

Cement Road upto Somwar Peth 
Road and then direction to East 
Cement Road open place or Maroti 
Mandir near Gramin Bank and then 
by Cement Road direction to East 
upto Gawande House at Balaji Galli 
Road and then direction to South upto 
Vitthal Rakhumai Mandir and then 
direction to East by Cement Road 
infront of Ugale s House and direc 
tion to North by Cement Road from 
Rambhau Chaudhari s House and 
then direction to Eastupto Prabhakar 
Mehetre s House . 


East. From Prabhakar Mehetre s House 

direction to South and then by Ce 
ment Road going to Dahira Masjid 
direction to West upto Cement Road 
near Jama Masjid and then direction 
to East upto Dudkekar s House and 
then upto Gajanan Kangale s House 
at Nagpur Dak Line Road . 


South . — From Gajanan Kangale s House by 

Nagpur Dak Line Road direction to 
West upto Cement Rapta at drain of 
Moti Talay Road . 


West.- From Cement Rapta drain of Moti 

Talav Road direction to North upto 
Drain Bridge at Rameshwar Mandir 
Road and then along drain upto side 
corner of Rangmahal Wall and then 
direction to Eastupto Bachat Bhavan 
Road direction to North upto Shriram 
Wankhede s House . 


Ward 
No. 
7 


Total- 1961 
S.C. - 548 , 
S.T. - 29 . 


7 -A Location. — Vaiduwadi, Lakhojirao Jadhav 
7 - B 

Samadhi, Rameshwar Mandir , 
Jijamata Nagar, Phalotpadan Office , 
Sable Galli, Buruj Wadi, Motha 
Mahadev Mandir . 


7 - A Scheduled Castes 

(Women ). 
7 - B General. 


North . - S . No. 31 at Municipal Council limits 

direction to East upto S. No. 37 , 38 , 
39 on Jalna Road and then by 
Jalna Road upto S. No. 43 and then 
direction to East by South side 
S. No. 45 , 46 , 48 and then direction 
to South upto Drain Western side of 
Rangmahal. 


East.— From Drain near Western side of 

Rangmahal direction to drain upto 
Bridge infront of RameshwarMandir 
Road and then upto Cement Rapta 


शके १ ९ ४० १३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७ , 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


on Moti Talav Road and then by 
Nagpur Dak Line Road direction to 
East upto Kailas Vyawhare s House 
and then direction to South by 
Cement Road upto Western side of 
S. No. 361 and direction to South upto 
S. No. 328 at Municipal Council 
limit . 


South . — From S. No. 328 of Municipal 

Council limits upto S. No. 21. 


West. — From S. No. 21 upto S. No. 31 at 

MunicipalCouncil limit. 


8 - A Scheduled Castes . 


Ward 
No. 
8 


Total- 2943 
S.C.-678 , 
S.T. – 11 . 


8 -A Location . — Church , Motha Rajwada, Sutar 
8 - B 

Tekdi, Khurpe s Wada , Barde Galli. 
8 -C 


8 - B Backward Class of 

Citizens (Women ) . 
8 -C General (Women ). 


North . - From Lanke s House atManik Chowk 

Road direction to East upto Khekade 
Galli Road then direction to North to 
Chaudhari s Shop then to East upto 
Balaji Mehetre s House and then 
direction to South upto Manik Chouk 
Road then direction to East upto 
infrontofChurch Road . 


East.- From Infront of Church Road upto 

Uttam Bajirao Jadhav s House and 
then from Bridge on Nagpur Dak Line 
Road along North side of S.No. 344 
direction to East by North side of 
S. No. 266 and then going by Path 
Road upto S. No. 233 of Municipal 
Council limits . 


South.— From S. No. 233 of Municipal 

Council limits upto S.No. 328 . 


West. — From S. No. 328 direction to North 

then by S. No. 361 North side upto 
Cement Road and then direction to 
North upto Nagpur Dak Line Road and 
then direction to West upto Anandrao 
Adhav s House and then by Cement 
Road upto Dudkekar s House and 
then direction to North upto Lanke s 
House atManik Chowk. 


Buldana : 
Dated the 7th January 2019 . 
31.-505-31-8 ( 3834 ). 


Dr. NIRUPAMA DANGE , 

Collector, 
Buldana . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७ , २०१९ /पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप-२०१६-प्र.क्र .७- का -६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा . ४० वा ) (यापुढे “ सदर 
अधिनियम " 

म्हणून संबोधित केला) चे कलम १०( १) अन्वये मुख्याधिकारी नगरपरिषद लोणार यांच्या प्रस्तावानुसार निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे लोणार नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे व ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक ३२४३- नविशा-कक्ष- ४-२०१८ , दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १०, पोट-कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे लोणार नगरपालिका क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . एकही हरकत प्राप्त न झाल्याने विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन , 
अमरावती यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक जा.क्र . विआअ ( नपाप्र ) अका - कावि- ०३-१९ दिनांक ४ जानेवारी २०१९ अन्वये लोणार नगरपालिकेच्या प्रभाग 
रचनेस मान्यता दिलेली असल्यामुळे मी , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट- कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक - ३३ - नविशा- कक्ष- ४-२०१९. 


, 


१७ 


०२ 


०१ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम ९, पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी क्रमांक नपाप्र - अका- कावि-३०२-२०१८ दिनांक 
२२ ऑक्टोंबर २०१८ च्या आदेशान्वये लोणार नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकाच्या 
मागास वर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत .) 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 

०५ 
(३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

० ९ 
स्त्रियांसाठी 

राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २)( अ) ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०३ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक ( ३) समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .] 


०१ 


00 


०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७, शके १९ ४० 


१५ 


प्रभाग 


२ . त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक -रानिआ - नप- २०१६-प्र.क्र .०७- का -६, दिनांक 
०७ मे २०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १०,पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी बुलडाणा, याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणेनिश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाचे प्रभागाची जागा 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती, किती 
क्रमांक नाव 

एकूण क्रमांक Description of boundary of the Ward जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
Ward असल्यास लोकसंख्या 

Seat ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 

जसे अनु . जाती/ अनु . जमाती / 
No. Name of No. 

नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग 
the ward , एकूण 

व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती/ 
if any लोकसंख्या 

अनसूचित जमाती/ नागरिकांच्या 
अनुसूचित 

मागासवर्ग प्रवर्ग व 
जमातीची 

स्त्रियांसाठी धरून ) 
एकूण 

(Reservation Category 
लोकसंख्या 

SC , ST, BCC , Women 
in SC , ST, BCC 

Category ) 


अनु. जातीची 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ - अ 


उत्तर : 


१ - अ - ना.मा.प्र . 


एकूण 
लोकसंख्या 


स . नं . १०७ च्या पूर्व कोप- या पासुन न.प. हद्दीने 
सं.नं. १०० च्या उत्तर कोप - या पर्यंत . 


२ ९ ८६ 


पूर्व 


: 


अनु जा . 


१ - ब 


लोकसंख्या 


१२७ 


अनु ज . 


लोकसंख्या 


३५ 


नगर परिषद बगीच्या च्या पुर्व कोप-यावरील गजानन 
प्लायवुड व पूर्वेकडील रस्त्याच्या डाव्या बाजूने 
श्री मंगल कार्यालयाच्या पूर्वेकडील भिंतीने शे . महेबुब १ -ब - सर्वसाधारण. ( महिला ) 
मिस्त्री यांची जागा ते सत्तार कच्छी यांची जागा ते 
मस्जीद भाई ते वलायत खा ते शे मुन्सी ते शे 
आरीफ शे हकीम घडीवाले ते शे करीम शे मिया ते 
जावेद शहा हसरत शहा ते जब्बार खा मिस्त्री ते 
हाजी शे रतन यांचे घर ते अजमद देशमुख सर 
यांचे घर ते सर्व्हे नं १४६ , ११७, ११२ ते १२५ च्या 
पश्चीम बाजुने नगर परिषद हद्दी पर्यंत . 
जामा मस्जीद चौकातील डॉ . सोसे यांची जागा ते 
मापारी हॉस्पीटल ते जयेश ड्रेसेस ते रस्त्याच्या 
समोरील डॉ . नरेंन्द्र संचेती यांचा दवाखाना ते लोणी 
रस्त्याचे डाव्या बाजूने हिरडव चौक ते हिरडव 
रस्त्याचे डाव्या बाजूने जय भवानी हॉटेल ते नगर 
परिषद बगीचा ते नगर परिषद बगीच्या च्या पुर्व 
कोप - या वरील गजानन प्लायवुड पर्यंत . 
जामा मस्जीद चौकातील डॉ . सोसे यांची जागा ते 
पिंपळखुटा रस्त्याच्या उजव्या बाजुने अफसरखॉ 
इब्राहीमखाँ यांचे घर ते तलतअली सिद्धिकी यांचे 


दक्षिण : 


पश्चिम 


: 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१ ९/ पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


शेत व शेता जवळील पांदन रस्त्याचे उजव्या बाजूने 
मेहकर रोडवरील वैभव पेट्रोल पंप ते माटे यांचे 
हॉटेल ते नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


२ 


२ - अ 


उत्तर : 


एकूण 
लोकसंख्या 


सर्व्हे नंबर १२६ च्या न.प. हद्दीने स.नं. १०७ च्या 
न.प. हद्दी पर्यंत . 


२ - अ - ना.मा.प्र . 
२-ब - सर्वसाधारण . ( महिला ) 


२ - ब 


२५१२ 


पूर्व : 


: 


अनु जा . 


सर्व्हेनंबर १२६ च्या पुर्वेकडील कोप-याने न.प. 
हद्दीने स.नं.२४६ च्या न.प. हद्दीपर्यंत . 


लोकसंख्या 


दक्षिण : 


३८३ 


सर्व्हे नंबर २४६ च्या न.प. हद्दीने पांग्रा रस्त्याच्या 
न.प. हद्दीपर्यंत . 


अनु ज . 


लोकसंख्या 


पश्चिम : 


५७ 


पांग्रा -लोणार रस्त्याच्या उजव्या बाजुने आय टी 
आय कॉलेज शासकीय धान्य गोडावून , कासम 
कच्छी यांचा जुना घासलेट डेपो ते भारत पेट्रोलियम 
ते हिरडव चौकातील जैन मशनरी व हिरडव रस्त्याने 
अरविंद मापारी यांचीबियर शॉपी व त्या समोरील 
काँक्रीट रस्त्याच्या उजव्या बाजुने डॉ . पुरोहित 
यांचे घर ते महेफुज अली सिद्धीकी यांचे घर ते 
लुकमान सर यांचे घर ते कत्तलखान्याच्या बाजुने 
ईलेक्ट्रीक डि.पी. पर्यंत ते मस्जीद ते नवरंग 
किराणाच्या पश्चिम रस्त्याच्या उजव्या बाजुने सिराज 

खाँ हमीद खाँ यांचे घर ते शे मोबीन शहा यांचे घर 
ते मोहमद सुलेमान यांचे घर ते शहीदाबी जब्बार 
खाँ यांचे घर ते अनामत खाँ यांची पिठाची गिरणी 
ते नॅशनल हेल्थ क्लब ते सर्व्हे नं . १४६ , ११७ , 
११२ ते १२५ च्या पश्चीम बाजुने नगर परिषद 
हद्दीपर्यंत . 


३ 


३ - अ 


उत्तर : 


एकूण 
लोकसंख्या 


३ - ब 


२ ९ ३४ 


पूर्व : 


: 


अनु जा . 


लोकसंख्या 


४७ 


दक्षिण 


: 


अनु ज . 


नॅशनल मेडीकल ते दरोगा ते बशीर दादाभाई यांचे ३ - अ- सर्वसाधारण 
दुकान . 

३-ब- सर्वसाधारण . ( महिला ) 
बशिर दादाभाई ठेकीया यांचे दुकान ते लोणार 
लोणी रस्त्याचे उजव्या बाजूने भोलेनाथ आश्रम ते 
लताबाई राठोड यांच्या दुकानापर्यंत . 
लोणी रोडवरील लताबाई राठोड यांचे दुकान ( सतिश 
ट्रेडींग कंपनी ) चे दक्षिण बाजूने तट्टे पटवारी यांचे 
घर ते दुतोंडे यांचे घर ते नरवाडे यांचे घर ते 
मापारी मारोती पार पर्यंत व रस्त्याच्या उजव्या 
बाजूने उमाळे यांचे घर ते अंबादास मापारी यांचे 
घर व घरासमोरील सिताराम मापारी सर यांचे घर 
ते विष्णू मापारी यांचे घर ते बनमेरु यांचे घर ते 
तोष्णीवाल यांच्या घरापर्यंत . 


लोकसंख्या 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७, शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


पश्चिम 


: 


श्री . तोष्णीवाल यांचे घर व रस्त्याच्या उजव्या 
बाजूने डोंगरवाल यांचे घर ते अशोक मेडीकल ते 
सुभाष भैया यांचे घर ते शे. छ ? नाजूक 

यांचे 
घर ते जामा मस्जीद ते नॅशनल मेडीकल पर्यंत . 


छ ? शे. 


४ 


४ - अ 


उत्तर : 


एकूण 
लोकसंख्या 
२६५४ 


४ - ब 


अनु. जातीची 


लोकसंख्या 


नगर परिषद बगीचा व त्या समोरील धार ते बस ४- अ- अनुसूचित जमाती 
स्टॅन्ड रस्त्याचे उजव्या बाजूने सब रजिष्टार ऑफीस ४-ब - सर्वसाधारण . ( महिला ) 
( जूने ) ते आबेदखान यांचे दुकान ते मुद्येराज यांचे 
घर ते चौधरी यांचे घर ते जामा मस्जीद चौकातील 
उर्दू शाळेपर्यंत . 
जामा मस्जीद चौकातील उर्दू शाळा ते जैन मंदीराच्या 
रस्त्याच्या उजव्या बाजूने अलावा ते अजगर अली 
यांचे घर ते अशोक चौधरी यांचे घर ते पार्श्व स्टील 
होम ते जैन मंदीरापर्यंत . 


११ 


पूर्व 


: 


अनु . जमातीची 


लोकसंख्या 


४१३ 


दक्षिण : 


जैन मंदीर ते रस्त्याच्या उजव्या बाजूने इरतकर 
यांचे घर ते कोचर गुरूजी यांचे जूने घर ते दरोगा 
यांची जूनी जागा ते रस्त्यासमोरील विजू वर्मा यांचे 
घर व दक्षिण 

बाजूच्या 

दगडी पाय- याने अंबादास 
चिपडे यांचे घर ते जिवन इंगळे यांचे घर ते राठोड 
सर यांचे घर व घरामागील रस्त्याच्या उजव्या 
बाजूने डॉ . चोरडीया यांचे घराचे मागील बाजूने 
दगडी पाय -यावरून राम मंदीर ते नगर परिषद 
बगीचापर्यंत . 


पश्चिम 


: 


नगर परिषद बगीच्याची पश्चिम बाजू . 
सर्व्हे नंबर ६० च्या आग्नेय कोप- यापासून नगर 
परिषद हद्दीने मेहकर रस्त्यापर्यंत . 


५ 


५ - अ 


उत्तर : 


एकूण 
लोकसंख्या 


५- अ- अनुसूचित जाती 

( महिला ) 


५ - ब 


२८३२ 


पूर्व 


५- ब - सर्वसाधारण 


अनु. जातीची 


लोकसंख्या 
९ ७० 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


जामा मस्जीद चौकातील कबीर यांची हॉटेल ते 
पिंपळखूटा रत्याचे डाव्या बाजूने याकुब सर यांचे 
घर ते बादशहा खान यांचे घर ते तलतअली सिध्दीकी 
यांचे शेताजवळील पांदन रस्त्याचे डाव्या बाजूने 
मेहकर रोड वरील मुंगसाजी दाल मिल ते 
ए.पी.एम.सी. बैल बाजार ते नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


दक्षिण : 


२२४ 


जामा मस्जीद चौकातील कबीर यांचेहॉटेल व त्या 
समोरील धार रस्त्याच्या उजव्या बाजूने पोष्ट ऑफीस 
ते शे. मतीन यांचे झेरॉक्स दुकान ते बौध्द विहार ते 
धार रस्त्याचे उजव्या बाजूने स्वातंत्र मैदान, पंचायत 
समिती ते मातमळ रस्त्याने मोठा मारोती ते नगर 
परिषद हद्दीपर्यंत . 


पश्चिम 


: 


सर्व्हे नंबर ३० च्या मातमळ रस्त्याने नगर परिषद 
हद्दीने सर्व्हे नंबर ६० च्या नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


अ .- एक - अ -५ ( २ ९ ३५). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१ ९/ पौष १७ , शके 


१ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


६ 


६ - अ 


उत्तर : 


एकूण 
लोकसंख्या 


६ - ब 


२६८८ 
अनुसूचित 
जातीची 
लोकसंख्या 


१८४ 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


भवरलाल संचेती यांचे घर ते नगर परिषद वाचनालय ६- अ -नागरीकांचा, 
( जूने ग्रामपंचायत कार्यालय) समोरील रस्त्याचे डाव्या मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
बाजूने दिनकर जाधव यांचे घर ते गेलडा भवन ते ६- ब - सर्वसाधारण . 
दगडी पाय-याने पांडूरंग चिपडे यांचे घर ते रस्त्याच्या 
डाव्या बाजूने पि . एम . मोरे यांचे घर ते घरासमोरील 
संजय आपटे यांचे घर ते वाघ बाबू यांचे घर ते 
दगडी पाय - याने डॉ . मिटकरी यांचे घर ते आर्य 
यांचे घर ( आर्य भवन) ते सभापती निवास ते मातमळ 
रस्त्याचे डाव्या बाजूने नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 
भवरलाल संचेती यांचे घर ते पुरोहीत यांचे घर ते 
दैत्य सुदन 

मंदीर ते आढाव पटवारी ते मधुकर 
जावळे यांचे घर व घरासमोरील रस्त्याचे उजव्या 
बाजूने दत्ता विठोबा खरात यांचे घर ते रामभाऊ 
बाजड यांचे घर ते अविनाश आरे ते बबन आरे यांचे 
घरापर्यंत . 


पूर्व 


: 


५८ 


दक्षिण 


: 


बबन आरे यांचे घर ते गंगुबाई आढाव यांचे घर ते 
दगडी पायरीने मंठा रोड व मंठा रस्त्याचे उजव्या 
बाजूने सरदार वल्लभभाई पटेल हायस्कुल , नगर 
परिषद कार्यालय , जुने शासकीय विश्राम गृह ते 
मंठा नाका ते गणपती मंदीर ते नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


पश्चिम : 


सर्व्हे नंबर ३४९ चे नगर परिषद हद्दीने सर्व्हे नंबर 
२९ च्या नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


७ 


७ - अ 


उत्तर : 


७ - ब 


एकूण 
लोकसंख्या 
२८५४ 
अनुसूचित 
जातीची 
लोकसंख्या 
१४६ 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


वैभव दिनकर डोईफोडे यांचे घर ते तट्टे पटवारी ७- अ - नागरीकांचा, 
यांचे सहकार किराणा दुकान चे पाठीमागील मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला) 
रस्त्याच्या डाव्या बाजूने शेतकी संस्थेच्या पाठीमागील ७ - ब - सर्वसाधारण . 
रस्त्याने चुडामन कांबळे ते बेसिक शाळा व समोरील 
रस्त्याने मुंढे सर यांची जुनी जागा ते बळीराम 
मापारी यांचा वाडा ते समाधान मापारी यांचे घर ते 
इरतकर यांचे घर ते व्यास कांडप ते काटे यांचा 
वाडा ते कन्या शाळा ते रस्त्याच्या समोरील कुरंगळ 
टेलर यांचे घर ते विष्णू मोरे यांचे घर ते अरूण 
जावळे यांचे घर ते लता गजानन मोरे यांचे घरापर्यंत . 


२१ 


पूर्व 


: 


वैभव दिनकर डोईफोडे यांचे घर ते शिंदे यांचे 
आरामशीन ते प्रकाश सोळंके यांचे वेल्डींग दुकान 
व दुकानामागील मोठ्या नाल्याचे उजव्या बाजूने 
मस्जिद ते शे . ताहेर शे. जाकेर यांचे घर ते रस्त्याच्या 
समोरील शे. खुर्रम शे मतलब यांचे घर ते बंडू शिंदे 


यांचे घर . 


दक्षिण : 


बंडू शिंदे यांचे घराच्या दक्षिण बाजूच्या रस्त्याच्या 
उजव्या बाजूने कच्छी किराणा व त्या समोरील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७, शके १९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


रस्त्याच्या उजव्या बाजूने गुलाबकिराणा ते शिवराम 
तुकाराम पवार यांचे घर व त्यासमोरील रस्त्याच्या 
उजव्या बाजूने रमझान यांचे किराणा दुकान ते 
गवळी मस्जीद ते पुतळाबाई शाळा ते देवराव खंडूजी 
आढाव ते शाम राऊत यांचे घर व त्या समोरील 
विठ्ठल पाटोळे यांचे घर ते शे. जाकीर शे . लालमीया 
यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम 


: 


शे . जाकेर शे . लालमीया यांच्या घराच्या पश्चिम 
बाजुच्या रस्त्याने शे . अफसर मिस्त्री ते पीर बाबा 
ते लता गजानन मोरे यांच्या घरापर्यंत . 


८ 


८ - अ 


उत्तर : 


एकूण 
लोकसंख्या 


८ - ब 


८ - क 


३ ९ ५६ 
अनुसूचित 
जातीची 
लोकसंख्या 


मंठा रोडवरील काँक्रीट रस्त्याच्या उजव्या बाजूने 

८ अ- अनुसूचित जाती 
शैलेश सरदार यांचे घर ते अशोक मोरे यांचे घर ते ८ ब- नागरीकांचा मागासवर्ग 
चिंधू राठोड यांचे घर ते बंजारा समाज मंदीर व प्रवर्ग ( महिला ). 
रस्त्याच्या समोरील उजव्या बाजूने खूपसे यांचे घर ८ क - सर्वसाधारण ( महिला) 
ते लेकूरवाळे यांचे घर, खेत्रे यांचे घर ते शे. हमजा 
शे रहेमान यांचे घर व रस्त्याच्या समोरील शेषराव 
मारोती शिंदे यांचे घर ते शे . याकुब शे . कळू ते 
हाशम शेठ यांचे घर ते दोषमहमद यांचे घर ते 
सोळंके यांचे घराचे पाठीमागील नाल्याने लोणी 
रोडपर्यंत . 


७३४ 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


९ ५ 


पूर्व 


: 


लोणी रोड वरील कायंदे यांचे घर ते खटकेश्वर 
मंदीर ते लोणी रोडच्या उजव्या बाजूने गजानन 
इरतकर ते शांतीलाल गुगलीया यांचे गोडाऊन ते 
पांग्रा रस्त्याने नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


दक्षिण 


: 


पांग्रा रोडवरील नगर परिषद हद्दीने मंठा रोडवरील 
नगर परिषद हद्दीपर्यंत . 


पश्चिम : 


मंठा लोणार रस्त्याच्या उजव्या बाजूने नगर परिषद 
हद्दीपासून एम . टी . डी . सी . ते अथर्व हॉटेल ते 
गुलमोहर हॉटेल ते पाटबंधारे कार्यालय ते मंठा 
रोडवरील काँक्रीट रस्ता ( जुन्या पाय- या ) पर्यंत . 


बुलडाणा : 
दिनांक ७ जानेवारी २०१९ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ /पौष १७ , शके 


१ ९ ४० 


HTT 9-34 ( 37841.) (37. fq.y.) 7.91.25., 31. 55. & . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC .-NP -2016 -P.K.07 -KA- 06 , dated 7 May, 2016 of the 
State Election Commission , Maharashtra , the Chief Officer of the Municipal Council Lonar, proposes to make the 
following draft order under sub - section ( 1) ( 5 ) Section 10 of theMaharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the Lonar 
Municipal Council, the number and the extent of the wards into which the said Municipal Area shall be divided and 
to specify the wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women 
(including women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens), as the 
case may be , as shown in the Schedule to the Draft Order bearing No. 3243 -UDB -Desk -4-2018 , dated 12 December, 
2018 was published as required by the proviso to sub- section ( 1) of Section 10 oftheMaharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 for information to the residents of the Lonar Municipal Council. As 
no objections are received in respect of the said draft, the Divisional Commissioner and Regional Director, Municipal 
Administration ,Amravati accorded their sanctions to the Draft Order ofLonarMunicipal Council by an Order No. VAA 
PSNP - AK -KAVI-3-2019 , dated 04-01-2019 . Therefore , I, Collector of Buldana District in exercise of the powers 
conferred on meby sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make the following Order namely. 


ORDER 


No. 33 -UDB -Desk -4-2019. 


Whereas, the Regional Director and Divisional Commissioner, Amravati by his Order No. RDMA - AK - 302-2018 , 
dated 22 October, 2018 issued under sub -section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the LonarMunicipal Council the number 
of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ), as shown below - 


( 1) The Number of Councillors to be elected 


17 


(2 ) 


The Number of seats to be reserved 


( a ) for the Scheduled Castes 


02 


(b ) for the Scheduled Tribes 


01 


( c ) for the Backward Class of Citizens 


05 


09 


( 3) The total Number of seats to be reserved for Women 

( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens ) 


(4) 


Out of seats at Serial Number ( 3 ), the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens , 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at Serial Number (2 ) (a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 


(a ) for the Scheduled Castes 


01 


( b ) for the Scheduled Tribes 


00 


03 


(5 ) 


(c ) for the Backward Class of Citizens 
Number of seats reserved for Women & General Category 
[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of 
seats at serial number ( 4 ) ] 


05 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ /पौष १७, शके १ ९ ४० २१ 


Now , Therefore , in exercise of the power conferred on meby Order No.SEC -NP - 2016 -P.K.07 -KA -6 , dated 7th May , 
2016 , of the State Election Commissioner, Maharashtra readwith sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, the Collector of Buldana 
District hereby fixed the Number and extentof thewards into which the said Municipal area shall be divided and specify 
the wards in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), 
as the case may be, as shown in the Schedule . 


This order shall take effect for the purpose of the nextGeneral Elections held immediately following the date of 
this Order 


SCHEDULE 


Ward Name of 
No. Ward No. 

(if any) 


Total Population 

SC & ST 


Seat 
No. 


Description of Boundary of 

the Ward 
(North , East, South & West ) 


Reservation Category , 
SC , ST, BCC , Women in 
SC , ST, BCC Category 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


Ward 
No. 


Total- 2686 
S.C.- 127, 
S.T. - 35 . 


1 - A North . — From East Corner of Sr. No. 107 along 
1 - B 

with M.C. Boundary upto the North 
corner of Sr. No. 100 . 


1 - A Backward Classes 

of Citizen 
1 - B General(Women ) 


1 


East.- From East corner of M.C. Garden 

Gajanan Plywood and Left side of 
East road Shri MangalKaryalay East 
side wall to Sk . Maheboob Mistri s 
house to Sattar Kacchi s house to 
Masjid Bhai to Walayat Kha to Sk . 
Munshi to Sk . Aarif Sk . Hakim 
Ghadiwale to Sk . Karim Sk . Miya to 
Javed Shaha Hasrat Shaha to Jabbar 
Kha Mistri to Haji Sk . Ratan s house 
to Ajmat Deshmukh s Sir s house to 
West side of Sr. Nos. 146 , 117,112 

to 125 to M. C. Boundary limit. 
South . — From Dr. Sose s old Dispensaries at 

JamaMasjid Chouck to Mapari Hos 
pitalto Jayesh Dresses to front sided 
Dr. Narendra Sanchiti s Dispensaries 
along with left side ofLoni Road upto 
Hirdev Chouck and left side of 
Hirdiv Road to Jay Bhawani Hotel to 
Municipal Garden to Gajanan 

Plywood upto Concrete Road . 
West.- Western side of Dr. Sose s old Dis 

pensaries to right side of Pimpalkhuta 
Road to Afsar Kha Ebrimkha house 
to Talat Ali Siddique farm and right 
side of Pandhan road to Vaibhav 
Petroleium on Mehkar road to Mante s 
Hotel upto the Municipal Council 

Boundary limit . 
2 -A North.— Along with the M.C. Boundary of Sr. 
2 - B 

No. 126 up to the M. C. Boundary of 
Sr. No. 107 . 


Ward 
No. 
2 


Total- 2512 
S.C. - 383 , 
S.T. - 57 . 


2 - A Backward Classes 

of Citizen 
2 - B General (Women ) 


East.— East side corner of Sr. No. 126 along 

with M.C. Boundary up to the M. C. 
Boundary of Sr. No. 246 . 


37.- 9c6-37- & (3834 ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७, शके १ ९४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


South . - Along with M.C.Boundary of Sr. No. 

246 up to the M.C. Boundary limit of 
Pangra road. 


West.- From right side ofPangra - Lonar road , 

I.T.I. College , Govt. Grain Godawoon , 
Kasam Kacchi s old Kerosin depo to 
Bharat Petroleum to Hirdev Chouck 
Jain Mashonary and along with Hirdav 
road Arvind Mapari s Bear Shoppiand 
along with right side of fround road 
Dr. Purohit s house to Mehfuz Ali 
Siddhiqi s house to Lukman Sir s 
House -Along the side of Sloter house 
up to the Electric D. P. to Masjid to 
right side of west road of Navrang 
Kirana Shop s to Siraj Kha Hamid 
Kha s house to Sk . Mobin Shaha s 
house to Mohmad Suleman s house 
to Shahidabi Jabbar Kha s house to 
Anamat Kha s Grain Mill ( aata 
Chakki) to National Health Club to 
along with the western side of Sr. No. 
146 , 117 , 112 to 125 up to the M.C. limit. 


3 - A General 


Ward 
No. 
3 


Total- 2934 
S.C.- 47 , 
S.T. - 87 . 


3 - A 
3 - B 


North.— From NationalMedical to Daroga to 

Bashir Dadabhai s Shop . 


3 - B General (Women ) 


East.— Bashir Dadabhai Thekiya s Shop to 

Right side of Lonar Loni road to 
Bholenath Aashram to Latabai 
Rathod s Shop 


South . — Southern side of Latabai Rathod s 

Shop at Loni road (Satish Trading 
Co.) to Tatte Patwari s house to 
Dutonde s house to Narwade s house 
up to Mapari s Maroti Par (Temple) 
and right side of road Umale s house 
to Ambadas Mapari s house and front 
side of Sitaram Mapari Sir s house to 
Vishnu Mapari s house to Banmeru s 

house up to the Toshniwal s house. 
West.- Shri Toshniwal s house and along 

with right side road to Dongarwal 
house to Ashok Medical to Subhash 
Bhaiya s house of Sk . Chhatu Sk . 
Najuk s house to JamaMasjid up to 

NationalMedical. 
North.— From Municipal Garden and along 4 -A Scheduled Tribes 

with Right side of Dhar -Bus Stand 4 - B General (Women ) 
road , Old sub Register Office to 
Aabed Khan s shop to Mudderaj s 
house to Chaudhari s house to the 

Urdu School in JamaMasjid Chouck . 
East.- Urdu School in JamaMasjid chouck 


Ward 
No. 
4 


Total- 2654 
S.C. - 11 , 
S.T. - 413 . 


4 - A 
4 - B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७ , शके 


१ ९ ४० 


२३ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


to right side of Jain Mandir road to 
Aalava to Ajgar Ali s house to Ashok 
Chaudhari s house to Parshva still 

hometo Jain Mandir ( Temple ). 
South . — Jain Mandir (Temple ) along with right 

side of road -Iratkar s house to Kochar 
Guruji s old house to Daroga s old 
house and front sided house of Vijay 
Verma and along with South sided 
stone steps to Ambadas Chipde s 
house to Jivan Ingale s house to 
Rathod s Sir house and along with 
right sided road to back side of Dr. 
Chordiya s house and along with 
stone steps to Ram Mandir ( Temple ) 
to M.C. Garden . 


West. — Western side of M.C.Garden . 


Ward 
No. 
5 


Total- 2832 
S.C. - 970 , 
S.T. - 224 . 


5 - A North . — East-South corner of Sr. No. 60 to 
5 - B 

along with M.C. boundary limit to 
Mehkar road . 


5 - A Scheduled Caste 

(Women ) 
5 - B General 


East.— Kabir Hotel at Jama Masjid chouck 

to left side of Pimpal Khuta road 
Yakub Sir s house to Badsha Khan s 
house to left side of the pandhan road 
near of the field of Talatali Siddhiqi to 
the Mungsaji DalMill atMehkar road 
to APMC Animal Market up to M. C. 

boundary Limit 
South . — Kabir Hotel at Jama Masjid chouck 

and along with right side of it s front 
sided dhar road to post office to Sk . 
Matin s Xerox shop to Baudha Vihar 
to right side of road to Swatantrya 
Maidan (Ground) to Panchyat Samiti 
Office to along with Matmal road to 
Motha Marothi (Mandir ) up to the M.C. 
boundary Limit 


West.- Along with Matmal road of Sr. No. 30 

along with M.C. boundary limit 
up to the M.C. boundary limit of 
Sr. No. 60 . 


Ward 
No. 
6 


Total- 2688 
S.C. - 184 , 
S.T. - 58 . 


6 - A 
6 - B 


North . — BhawarlalSancheti s house and along 6 - A Backward Classes 

with left side of front side road ofM.C. of Citizen (Women ) 
Library (Old Gram Panchyat Office ) 

6 - B General 
to Dinkar Jadhav s house to Gelda 
Bhavan to along with stone steps 
Pandurang Chipdes s house and 
along with left side of road to P.M. 
More s house and their front sided 
house of Sanjay Aapte to Wagh 
Babu s house and along with stone 
steps to Dr.Mitkaris house to Aarya s 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९ /पौष १७, शके १ ९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


House (Aarya Bhavan ) to 
Sabhapati Nivas to along with left 
side ofmatmal road to the Limit of 
M.C. boundary. 


East.— Bhavarlal Sancheti s house to 

Purohit s house to Daitya Sudan 
Mandir (Swami Temple ) to Aadav 
Patwari to Madhukar Javale s 
house and along with their front 
sided road to data Vidhoba 
Kharat s house to Rambhau 
Bajad s house to Avinash Aare to 
the Baban Aares house . 


South . - Baban Aares house to Gangubai 

Aadhav s house to along with 
concreate road ( old stone steps) 
to right side of Mantha road to 
Sardar Vallabhbhai Patel high 
school to M.C. office, to old Govt. 
rest house (B & C ) to Mantha Naka 
to Ganpati Mandir ( Temple ) up to 

the limit ofM.C. boundary . 
West. Along with M.C.boundary limit of 

Sr. No. 349 to the M.C. boundary 
limit of Sr. No. 29 . 


Ward 
No. 
7 


Total- 2854 
S.C.- 146 , 
S.T. - 21. 


7 - A North.- Vaibhav Dinkar Doifode s house to 7 - A Backward Classes 
7 - B 

along with left side of back side of Citizen (Women ) 
road of Tatte Patwari s (Sahkar 7 - B General 
kirana shops ) and along with back 
side road of shetki sanstha to 
Chudaman Kambale to Basic 
school and along with it s front 
sided road to Mundhe Sir s old 
house to Baliram Mapari s Wada 
to Samadhan Mapari s house to 
Iratkar s house to Vaysh kandap 
to Kate s Wada to Kanya School 
and front sided house of Kurgal 
telor to Vishnu More s house to 
Arun Javale house up to the Lata 

Gajanan More s house . 
East.- Vaibhav Dinkar Doifode s house to 

Shinde s Saw Mill to Prakash 
Solankes welding shop and along 
with right side of back sided big 
drain of Solanke s welding shops 
to Masjid to Sk . Taher Sk . Jaker s 
house and his front sided home of 
Sk . Khuram Sk . Matlab to the 
Bandu Shinde s house . 


South . — Southern side of road of Bandu 

Shindes house and along with right 
side of this road to Kacchi Kirana 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७, २०१९/ पौष १७ , 


शके १ ९ ४० 


२५ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
and Keeping right side of this road 
front sided Gulab kirana to Shivram 
Tukaram Pawar s house and right 
side of front sided road of Pawar s 
house Ramzan s kirana shop to 
Gawali Masjid to Putalabai school to 
Devrav Khanduji Aadhav to Sham 
Raut s house and front sided house 
of Vitthal Patole s up to the Sk . Jaker 
Sk . Lalmiya s house. 


West. — Along with Western sided road of Sk . 

Jaker s house to Sk . Afsar Mistri to 
Pir baba to the Lata Gajanan More s 
house . 


Ward 


No. 
8 


Total- 3956 . 
S.C. - 734 , 
S.T. - 95 . 


8 - A 
8 - B 
8 - C 


North . — From right side of Concrit road (old 8 - A Scheduled Caste 

steps) at Mantha road to Shailesh 8 - B Backward Classes 
Sardar s house to Ashok More s of Citizen (Women ) 
house to Chindhu Rathod s house to 

8 - C General (Women ) 
Banjara SamajMandir and keeping 
right of its front side road Khupse 
house to Lekurwale house to Khetre 
house to Sk . Hamja Sk . Raheman 
house and front side of its road 
Sheshrao Maroti Shinde s house to 
Sk . Yakub Sk . Katthu to Hasham 
Sheth s house to Doshmohmud s 
house along with the back side ofbig 
drain of Solankes house to the Loni 
road . 


East.— Kayande s house at Loni road to 

Khatkeshwar Mandir to right side of 
Loni road to Gajanan Iratkar to 
Shantilal Gugliya s godawoon to along 
with Pangra Dole road up to the M.C. 

boundary limit . 
South . - Along with theM.C. boundary limit of 

Pangra Dole road to the M.C.bound 
ary limit ofMantha road . 


West. — Along with right side ofMantha- lonar 

road from the M.C. boundary limit 
M.T.D.C.to Atharv hotelto Gulmohar 
hotel to Arrigation (Patbandare ) office 
to the Concrict road (old steps ) of 
Mantha road . 


Buldana : 
Dated the 7th January 2019 . 


Dr. NIRUPAMA DANGE. 

Collector, Buldana . 


37.- 4ch - 37–6 ( 3834 ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 2- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI-400 004 . 


